सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 
उर्वरित निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-२०१८/प्र.क्र. १३३/का-२ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :१५ फेब्रुवारी,२०१९. 


वाचा : 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र-अर्थसं.२०१७.क्र.प्र/६८-अर्थ/३, दिनांक . ०१०४२०१७ .. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र-अर्थसं.२०१८.क्र.प्र/६९-अर्थ/३, दिनांक ०२.०४२०१८.. 
३. शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी-२०१८.क्र.प्र/१३३-का/२१५ दिनांक/.०५.२०१८. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र-अर्थसं.२०१८-अर्थ/९५.क्र.प्र/३, दिनांक . ०२०७२०१८.. 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र-अर्थसं.२०१८-अर्थ/१३५.क्र.प्र/३, दिनांक ०५.१२.२०१८. 
६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र-अर्थसं.२०१८.क्र.प्र/६९-अर्थ/३, दिनांक २५.०१.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन-२ च्या परिपत्रकान्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी महिला 

व बाल विकास विभागातील मागणी क्रमांक- एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित केलेल्या एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० % च्या मर्यादेत माहे 
डिसेंबर, २०१८ पर्यन्तच्या नऊ महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (BDS ) 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने त्यांच्या संदर्भाधीन क्र. ६, दिनांक 
२५.०१.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये, उर्वरित निधी वितरित करण्यास, सर्व प्रशासकीय विभागांना सहमती 
दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन उपरोक्त लेखाशिर्षांतर्गत सदर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ६, दिनांक २५.०१.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये “परिशिष्ट -अ”, 
स्तंभ -१ मधील योजनांचा उर्वरित निधी वितरित करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत असून सदर 
निधी खर्च करताना आयुक्‍त कार्यालयाने खालीलप्रमाणे दक्षता घ्यावी. 
१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-२ येथील दिनांक 
०२ एप्रिल, २०१८ च्या आदेशात नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची तसेच यासंदर्भात नियोजन 
विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना , प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे 
प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र. १३३/का-२ 


२. सन २०१८-१९ करीता वरील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करून दिलेला निधी माहे ३१ मार्च २०१९ अखेर खर्च करणे व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
विहित वेळेत शासनास सादर करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी 
घ्यावी. 

३. सन २०१८-१९ चा निधी खर्च करताना, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या नियमांचे आणि वित्त व नियोजन विभागाने 
यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश तसेच वित्त विभागाची परिपत्रके दि. ०२.०४.२०१८ 
व दि.२५.०१.२०१९ च्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


टी हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०२.०४.२०१८, व दिनांक 
२५.०१.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांस दिलेल्या अधिकारांस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१९०२१६१५१००७१०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


009 Smita Dattatray Nivatk. 
nment Of Maharashtr ‘Women and 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Smita Dattatray ९५५ णी, 


'92॥ 
9cb6672cc02aa258bI 
INumber=f9bd2a7c214922f8f4939e8071 1ece461c9dfd 
| Va a [| 9c679b28f98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 
Date: 2019.02.16 15:12:45 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री/राज्यमंत्री,महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 
२. मा.विधानसभा, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य,मंत्रालय,मुंबई. 
३. सचिव,महिला व बाल विकास यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मंत्राळय,मुंबई. 
४. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर 
७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
१०. वित्त विभाग (व्यय-६)(अर्थसंकल्प-७), मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई. 
११. उप सचिव (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा (का-४),,महिला व बाल विकास विभाग. 
१४. निवड नस्ती, का-२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र. १३३/का-२ 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र योजनेचे नाव अर्थसंकल्पिय | ७० टक्केच्या | उर्वरीत वितरित 
निधी मर्यादेत वितरित | करावयाचा 
केलेला निधी निधी 
| जनजागृती प्रसिद्धी प्रशिक्षण आणि 
मुल्यमापन 
(०१)(०५) २२३५ ए ९०१ (कार्यक्रम) 
२०-इतर प्रशासकीय खर्च ३००००.०० २१०००.०० ३००० 
२६- जाहिरात व प्रसिद्धी १५००००.०० १०५०००.०० १५००० 
एकुण १८००००,०० १२६०००.०० १८००० 
२ | स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षणगृहे 
(०१) (०१) २२३५ १२५४ (अनिवार्य) 
०१ वेतन ८७५००.०० ६१२५०.०० २६२५० 
०३ अतिकालीक AT Pp P| शिरा 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५०.०० २२७५.०० ९७५ 
१० कंत्राटी सेवा ४३७३.०० ३०६१.१० ८७४.६० 
११ देशांतर्गत प्रवास खर्च ९६३.०० ६७४.१० १९२.६० 
१३ कार्यालयीन खर्च १७६०.०० १२३२.०० 342 
१४ भाडेपटटी व कर ४०००.०० २८००.०० १२०० 
१९ आहार खर्च २२१३६.०० १५४९५.२० ६६४०.८० 
२१ पुरवठा व सामग्री ५२८०.०० ३६९६.०० १०५६ 
३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) ८६५.०० ६०५.५० १७३ 
५० इतर खर्च ७१२.०० ४९८.४० १४२.४० 
एकुण १३०८३९.०० ९१५८७.३० ३७८५६४ 
३ | आधारगृहे चालविण्यासाठी स्वंयंसेवी 
संस्थांना सहाय्य 
(०२) (०२) २२३५१२८१ (कार्यक्रम) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३५००.०० २४५०.०० ३५० 
एकुण ३५००.०० २४५०.०० ३५० 
४ | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम 
१८७ अन्वये महिला मंडळांना अनुदान 
देण्यासाठी जिल्हा परिषदांना 
सहायक अनुदान 
०३) (०२) २२३५२१३४ (कार्यक्रम) 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४२००.०० २९४०.०० ४२० 
एकुण ४२००.०० २९४०.०० ४२० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र. १३३/का-२ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम 
१८७ अन्वये जिल्हा परिषदांना विविध 
व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण घेणाऱ्या 
महिलांना विद्यावेतन देण्यासाठी 
सहायक अनुदान 

(०६)(०१) २२३५ १३६१ (कार्यक्रम) 


३४ शिष्यवृत्या / विद्यावेतने 


900,00 


(90,00 


एकुण 


१००,०० 


७०.०० 


| 99 


म.जि.प.व पं.समिती अधिनियम १९६१ 
च्या कलम १८७ अन्वये हुंडा पद्धत 
नष्ट करण्यासाठी जि. प. सहायक 
अनुदान 

(०८) (०१) २२३५१३८१ (कार्यक्रम) 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


१६२०.०० 


११२३४.०० 


१६२ 


एकुण 


१६२०.०० 


११३४.०० 


१६२ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम 
१८७ अन्वये देवदासींच्या पुनर्वसनांच्या 
योजनांसाठी जिल्हा परिषदांना 
सहायक अनुदान 

(०९)(०१) २२३५ १८५३ (कार्यक्रम) 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


१५००.०० 


१०५०.०० 


१५० 


एकुण 


4400,00 


१०५०.०० 


देवदासी पुनर्वसन योजना 
(०९) (०२) २२३५ १३९९ (कार्यक्रम) 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


३००.०० 


290,00 


एकुण 


३००.०० 


290,00 


महिलांसाठी बहुउद्देशीय 
समाजकेंद्राची स्थापना 
(१३) (०२) २२३५ २९४९ (कार्यक्रम) 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


६००.०० 


४२०.०० 


एकुण 


६००.०० 


४२०.०० 


६०0 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


